गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ फेब्रुवारी २००८ 
क्रमांक पीईएन. ०१०७/प्र.क्र. ३१२/पोल-१.-- डॉ. पी. एस. पसरीचा, 
भाषोसे (१९७०), पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे नियत 
बयोमानानंतर देण्यात आलेल्या तीन महिने मुदतवाढीचा कालावधी संपल्यानंतर 


दिनांक २९ फेब्रुवारी २००८ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासकीय सेवेतून निवृत्त होत 
आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास वि. बिलोणीकर, 
शासनाचे अवर सचिव. 


